इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून 
वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे सन 
२०२२-२३ वर्षाकरिता योजनानिहाय आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी 
घोषित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र. १०/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरू चौक मादाम कामा मार्ग, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :१० फेब्रुवारी, २०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 
०९/०३/२०१७ अन्वये करण्यात आली आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग हा सामाजिक योजना 
कार्यान्वित करणारा विभागआहे. सामाजिक सेवा या अंतर्गत वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या खर्चाच्या 
रकमा तसेच जमा रकमांसंदर्भात योजनानिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी 
घोषित करणे आवश्‍यक आहे. 
२. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सन २०२२-२३या वित्तीय वर्षाकरिता योजना व 
उपलेखाशिर्षनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी प्रपत्र-अ प्रमाणे घोषित करण्यात 
येत आहेत. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्धकरण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२०४१६३४५०२९२२ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


F Digitally signed by Siddharth A Zalte 
DN: CN = Siddharth A Zalte, C = IN, S = 
S | d d h a rt h A Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 
Z | AND SPECIAL ASSISTANCE 
a te DEPARTMENT 
Date: 2022.02.11 17:22:55 +05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१.मा. मंत्री (इतर मागास बहजुन कल्याण) यांचे स्वीय सहायक. 
२.मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद/विधानभवन, मुंबई. 
३.मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र. १०/अर्थसंकल्प 


४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई. 

९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त. 

१२. सर्व सहायक आयुक्‍त. 

१३. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

१४.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६.सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागा, मंत्रालय,मुंबई. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय,मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१९ सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


म पनत हरत हलक १)(०१ १) आश्रमशाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य 
निर्वाह निधीवरील व्याज (अनिवार्य) २०४९ २५६९) ४५, व्याज 


२२५१ oa सामाजिक सेवा (००) ० pee 
(00)(09) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (२२५१ १३०७) ५०, इतर खर्च 


अक्र, ,, लेखाशिर्ष / योजनांचे नाव 


१।मागणी क्र. झेडजी -०३ 

२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
य ००१,संचालन व प्रशासन 
i १)(० 


२२२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण १०२,आर्थिक विकास 


2224, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण १०२,आर्थिक विकास 


(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण १०२,आर्थिक विकास 


मागणी क्र. झेडजी -०३ 
अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक क यांचे कल्याण, 
(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७,शिक्षण 


(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७,शिक्षण 


२३|मागणी क्र. झेडजी -03 
२२२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०३मागासवगीयांचे कल्याण ता जन 
(०२)०५) सैनिक शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता (विजाभज/ विमाप्र) ( 


(०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७,शिक्षण 


२२२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


(०३) मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७,शिक्षण 
(०२)(०८) इयत्ता ११वी व १२ वी च्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना राजर्षि छत्रपती शाहू 
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२२५६ ९५५) ३४, शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन 


मागणी क्र. होडजी -०३ 
२२२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
(0३)मागासवर्गीयांचे कल्याण २७७,शिक्षण 


roe era arg were ae मागासवग त व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


य eas ७७,शिक्षण 
(०४)(०१ eka भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता 


बक्षीस योजना (2224 F ०२२) 


a यो कल्याण, (६० य र ती व कल्याण कार्यक्रम, 
००)(० 


पजा अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याणावरील भांडवली खर्च (०३)मागासवर्गीयांचे कल्याण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(०१)(०१) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळास भाग भांडवली 
२२५१९२२) 


ae (४ २ 
२ 


२५,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
cer ee a ३)मागासवर्गीयांचे कल्याण 

०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०१)(० ल 
त विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४२२५ १९३१) ३२, अंशदाने 


क्र. -०४ 
४२२५,अनुसूचति जाती , अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 
कल्याणावरील भांडवली खर्च (००) ९११, अतिप्रदानाची वसुली 


(०००१) अतिप्रदानाची वसुली (४२२५ १९४२) ७० वजा वसुली 


८|मागणी क्र. झेडजी -०५ ७६१०,शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज (00) २०३, इतर 
pe aes (००)(०१) इतर वाहनांच्या खरेदीसाठी अग्निमे(अनिवार्य) (9६१० 
२२१२) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


qo, ’ 0 
खरेदी अग्निमे, (००)(०१) संगणक खरेदीसाठी अग्निमे(अनिवार्य) 
(७६१० २२२१) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


